राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी 
मध्यवर्ती महासंघ, महाराष्ट्र या मान्यताप्राप्त 
महासंघाच्या कार्यालयाकरीता जागा वाटप 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-११२०/प्र.क्र.५२/२०२०/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३० डिसेंबर, २०२१ 


प्रस्तावना :- 


राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, महाराष्ट्र या मान्यताप्राप्त 
महासंघाच्या कार्यालयासाठी नविन प्रशासन भवन इमारतीमधील जलसंधारण विभागाच्या ताब्यातील 
गॅरेज क्र. ९ ची जागा वाटप करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 
शासन निर्णय :- 

राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, महाराष्ट्र या मान्यताप्राप्त 
महासंघाच्या कार्यालयासाठी नविन प्रशासन भवन इमारतीमधील जलसंधारण विभागाच्या ताब्यातील 
गॅरेज क्र.९ ची जागा वाटप करण्यात येत आहे. 
२. जलसंधारण विभागास गॅरेज क्र. ९ च्या जागेच्या बदल्यात नविन प्रशासन भवन इमारतीमधील 
रिक्‍त असलेल्या गॅरेज क्र. १० ची जागा वाहन पार्किंगसाठी वाटप करण्यात येत आहे. 
२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी उपरोक्‍त जागेचा 
ताबा संबंधितांना द्यावा व त्याबाबतचा अहवाल झासनास सादर करावा. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२३०११३०३७१३०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

GANESH GAWDE जळ 

(सु. 7. गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


F93DD683 FA82FEDS991, 
3897 5SCCC3AD7E231B775BF3CCCF9649AB7E29 
RNA GANESH GAWDE 


प्रति, 
१. सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 
. मा.सभापतींचे सचिव/मा.अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२०/प्र.क्र.५२/२०२०/२२, 


६. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८ 

९ 


. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. सह/उप सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुबई-३२ 
१०. उप सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. श्री. भाऊसाहेब पठाण, अध्यक्ष, राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, 
महाराष्ट्र द्वारा, गाळा क्र.६ व २, नविन प्रशासन भवन आवार, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०००३२. 
१२. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई-०१. 
१४. उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 
१५. शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य), सा.बां. मंत्रालय आवार, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६. शाखा अभियंता (सा.बां.) बंगळो, नविन प्रशासन भवन, तळमजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


